अर्थसंकल्पिय अनुदान सन २०१९-२० 

“ २२१५ पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा 
परिषदांना सहाय्य (०१) जिल्हा परिषद/पंचायत 
संस्थांना सहाय्य, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व 
पंचायत समिती अधिनियम, १९६१, च्या कलम १८३ 
अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने, 
(०१(०५) नियमित आस्थापना (अनिवार्य) 

(२२१५ १८८१) ” मागणी क्रमांक वाय-२ 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४१९/प्र.क्र.५६/पापु-२३ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, ७ वा मजला 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: १६ एप्रिल, २०१९ 


वाचा :- 


शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दिनांक १ एप्रिळ,२०१९ 


प्रस्तावना :- 


सन २०१९-२० चा अंतरिम अर्थसंकल्प विधानमंडळास सादर करण्यात आला असून 
विनियोजन विधेयक मंजूर होईपर्यन्तच्या कालावधीसाठीचा माहे एप्रिल, २०१९ ते जुले, २०१९ या चार 
महिन्यांचा खर्च भागविण्यासाठी विधानमंडळाने महाराष्ट्र विनियोजन (लेखानुदान) विधेयक, २०१९ 
मंजूर केले आहे. सदर विधेयकाचे अधिनियमात रुपांतर झाले असून ते महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक-२ 
म्हणून महाराष्ट्र शासन, राजपत्र असाधारण भाग-४, दिनांक ८ मार्च, २०१९ मध्ये प्रसिध्द करण्यात 
आले आहे. सन २०१९-२० या वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीपैकी माहे एप्रिल, २०१९ ते जुले, २०१९ या 
चार महिन्यांचा निधी वित्त विभागाने संदर्भाधीन परिपत्रकान्वये वितरीत केला आहे. 


2. जिल्हा परिषदेमधील ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या आस्थापनेवरील वर्ग-३ व वर्ग-४ 
अधिकारी व कर्मचारी यांचे वेतन व वेतनेतर खर्च भागविण्यासाठी मागणी क्रमांक वाय-२ “२२१५, 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४१९/प्र.क्र.५६/पापु-२३ 


पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना 
सहाय्य, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१, च्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा 
परिषदांना आस्थापना अनुदाने, (०१)(०५) नियमित आस्थापना (ira) (२२१५१८८१)” या 
ळेखाशिर्षाखाळी वित्तीय वर्ष २०१९-२० करिता ३६, सहायक अनुदाने (वेतन) साठी रुपये 
२२१,८१,९१,०००/- व ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) साठी रुपये १०,२३,२८,०००/- इतकी 
अर्थसंकल्पिय तरतूद करण्यात आली आहे. 


3. वित्त विभागाने उपरोक्‍त परिपत्रकान्वये सन 2098-20 करीता सदर तरतूदीपैकी रुपये 
६३,०४,९४,०००/- इतका वेतन निधी अर्थसंकल्पीय प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिला आहे. सन 
२०१८-१९ मध्ये संबंधित जिल्हा परिषदांना वितरीत केलेला निधी विचारात घेऊन माहे एप्रिळ, २०१९ ते 
जुले, २०१९ या चार महिन्यांकरीता वेतन निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय:- 


सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षासाठी “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा 
परिषदांना सहाय्य (०१) जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत 
समिती अधिनियम, १९६१, च्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने, (०१)(०५) 
नियमित आस्थापना (अनिवार्य) (२२१५१८८१)” या लेखाशिर्षाखाळी ३६, सहायक अनुदाने (वेतन) साठी 
या शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्र “अ” मध्ये दर्शविल्यानुसार एकूण रुपये ६२,६५,००,०००/- 
(अक्षरी रुपये IAS कोटी पासष्ठ लाख फक्त ) इतके अनुदान संबंधित मुख्य ळेखा व वित्त अधिकारी, 
ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद यांना मंजूर करण्यात येत आहे. 


२. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेले अनुदान शासनाने वेळोवेळी विहित 
केलेल्या अटी व शार्तीच्या अधिन राहील. या झासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्र अ मध्ये दर्शविण्यात 
आलेल्या रकमांपेक्षा अधिक खर्च होणार नाही याची दक्षता सर्व संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी 
यांनी घ्यावी. तसेच सदर निधी ज्या प्रयोजनासाठी आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च होईल याचीही 
दक्षता घेण्यात यावी. 


3. सदर शासन निर्णयान्वये तसेच यापूर्वी वितरित केलेल्या निधीची उपयोगिता प्रमाणपत्र 
शासनास सादर केल्याची खात्री करुनच पुढील आवश्‍यक निधीची मागणी करण्याची दक्षता घेण्यात 
यावी. पुढील मागणीपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय निधी वितरीत केला जाणार नाही याची संबंधित जिल्हा 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४१९/प्र.क्र.५६/पापु-२३ 


परिषदांनी नोंद घ्यावी. शासनाद्वारे देण्यात येणारे वेतन अनुदान लाभार्थ्यांच्या बंक अकाऊंटमध्ये ECS 
द्वारे प्रदान करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत वेतन अनुदानाची रक्‍कम एकत्रितरित्या 
व Offline Tad वितरीत करण्यात येऊ नये. 


४. या शासन निर्णयाव्दारे मंजूर करण्यात आलेल्या लेखानुदानातून होणारा खर्च मागणी 
क्रमांक वाय-२ “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) जिल्हा 
परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१, च्या 
कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने, (०१)(०५) नियमित आस्थापना (अनिवार्य) 
(२२१५१८८१)” ३६ सहायक अनुदाने (वेतन) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन 
२०१९-२० या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


प्‌. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०१९/ प्र.क्र.४४/ 
अर्थ-३, दिनांक १ एप्रिल, २०१९ अन्वये विभागांना दिलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
या परिपत्रकान्वये नमूद केलेल्या अटी व शर्तीची पूर्तता होत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०४१६१०३९१९६४२८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Chetan Balasaheb Nikam 


Chetan onium 
Balasaheb ४५. 
serialNumber=7268de4066097 1f80951c66d 
e 0e657e903b378196f51a978d2a366cf5eb56 
Nikam 1. 
चेतन निकम 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. विधानसभा / विधान परिषद, सर्व 
२. विभागीय आयुक्त, 
३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व 
४. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४१९/प्र.क्र.५६/पापु-२३ 


५. संचालक, भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणा, पुणे 

६. प्रादेशिक मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (सर्व) 

७. जिल्हा पाणी पुरवठा अधिकारी तथा अधिक्षक अभियंता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (सर्व) 
८. कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, सर्व 

९. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा व अनुज्ञेयता) 

१०. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा परिक्षा) 

११. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा व अनुज्ञेयता ) 

१२. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा परिक्षा ) 

१३. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१४. संचाळक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

१५. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखाधिकारी कार्यालय, वांद्रे, मुंबई 
१६. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग, (व्यय-३ व अर्थ-१९) 

१७. कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११) 

१८.कार्यासन पापु-०४ व पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 

१९. ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 

२०. निवड नस्ती कार्यासन पापु-२३ 


es 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


विवरणपत्र-अ 
शासन निर्णय क्रमांक बजेट-१४१९/प्र.क्र.५६/पापु-२३, दिनांक १६ एप्रिल, २०१९ सोबतचे सहपत्र 
सहाय्य, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ च्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना 
अनुदाने (09)(04) नियमित आस्थापना (अनिवार्य) (२२१५१८८१)”* 


अ. | जिल्ह्याचे नांव सन २०१९-२० करीता या शासन या शासन निर्णयान्वये लेखाश्ीर्ष २२१५ १८८१ खाली 
क्र निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येत वितरीत करण्यात येत असलेली रक्कम (अक्षरी रुपये) 
असलेले अनुदान 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) 
9 ढं 
age कोट एता लाखक्त 
र सय सत्तर लाख कनल 
र तये तक कोटा AAS लाख फक्त 
9 सवये दोन कोटा प्रस ore wa 
० तये तक कोर ae लाख फक्त 


4| 


६ [aire पये एक कोटी नव्वद लाख फक्त 
७ ळे परक काग तास लाख ककत 
८ नंदुरबार पये एक कोटी वीस लाख फक्त 
९ ।|जळगांव पये ीी दहा लाख फक्त 
qo ।अहमदनगर पये गी जव्वद लाख फक्त 
= ear कोटा रझा लाख ककत 
१३ |सांगली पये एक कोटी पंचावन्न लाख फक्त 
४ |सोलापूर पये ही पस्तीस लाख फक्त 
१६ |औरंगाबाद पये गी पस्तीस लाख फक्त 
१७ |जालना पये गी चाळीस लाख फक्त 
oc fer wa RAE लाख ककत 
i ल्व्येदेनकोसेकव्त 11177 
नवड aah कोन aE लाजत 
र [SE पये एक कोटी TAIN लाख ककत 
२४ |बुलढाणा पये एक कोटी पंच्याण्णव लाख फक्त 
२५ ।अकोला पये एक कोटी पस्तीस लाख फक्त 
२६ lar पये एक कोटी पस्तीस लाख फक्त 
२७ |अमरावती पये गी पस्तीस लाख फक्त 
२८ ।|यवतमाळ पये गी पाच लाख फक्त 
सत्या ew काग पवर लाख क्त 
३० |नागपूर पये एक कोटी पंच्याण्णव लाख फक्त 
३१ भंडारा पये एक कोटी पंधरा लाख फक्त 
३२ गोंदिया पये एक कोटी पस्तीस लाख फक्त 
३४ ।गडचिरोली पये एक कोटी पाच लाख फक्त 
एकूण पये बासष्ठ कोटी पासष्ठ लाख फक्त 


Chetan Balasaheb Nikam == 


AD 
fe) 
a 62 al a a loq 4.) 6 
4 =o al 
>] 3} 4 
a 
a 


(चेतन निकम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


